राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पीआयपी 
अंतर्गत विविध लेखा शिर्षान्वये मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून विविध 
कार्यक्रमाकरीता आवश्‍यक असलेल्या 
छपाई साहित्य करीता निविदा 
प्रक्रियासाठीच्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६५/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक :०१ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जा.क्र.संआसे/खरेदी 
कक्ष/सन २०१९-२०/अनुदान/छपाई साहित्य खरेदी प्रशासकीय मान्यता/१२९०-९४/२०१९ 
दिनांक ३० मे, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पीआयपी अंतर्गत 
विविध लेखा शिर्षान्वये मंजूर असलेल्या अनुदानातून वेगवेगळया कार्यक्रमाकरीता आवश्‍यक 
असलेल्या छपाई साहित्य खरेदीच्या अंदाजित रु.३४५१.८० लक्ष इतक्या रकमेच्या निविदा 
प्रक्रियासाठी खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात विविध लेखा Bread वेगवेगळया 
कार्यक्रमाकरीता आवश्‍यक असलेल्या छपाई साहित्य व इतर बाबीकरीता अनुदान मंजूर झालेले 
आहे. सदर अनुदानातून सन २०१९-२० या वर्षात राज्यभरातील आरोग्य संस्थांना आवश्‍यक 
असणाऱ्या छपाई साहित्य इ. बाबींची एकत्रित मागणी प्रस्ताव खरेदी कक्षास प्राप्त झालेले आहेत. 
त्यांचे एकत्रितपणे संकलन करुन छपाईसाठी निविदा प्रक्रीया करण्याकरीता एकूण रक्‍कम 
रुपये ३४५१.८० लक्ष एवढया रकमेच्या निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
यांनी शासनास सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. प्राप्त अनुदानाचा व छपाई करावयाच्या बाबींचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६५/आरोग्य -७ 


Name of Bureau 


Name of Scheme 


Name of Item's / 
Particular 


Approx 
Proposed | Rate Per 
Quantity Unit In 
Rs. 


Approx. 
Amount in 
Rs. 


State Family Printing of MCP 1 Safe MotherHood Booklet 1818649 10.00 18186000 
1 Welfare Cards, Safe 12.12 (18-19) 
Department, Motherhood es 2 Do’s & Don’ts Booklet 1818649 10.00 18186000 
Pune Booklets, Etc 
Amount Rupees 36372000 
1 Labour Case Card 844381 15.00 12666000 
: Printing of Labor Labour Room Register 100 4620 
State Family : 
Room Registers & pages 
2 wee Casesheets 12.1.3 Lab: R Register 200 2778 
. A abour Room Register 
i le LaQshya Related 2 poses 160.00 1423000 
Printing bour Room Register 300 1496 
pages 
Amount Rupees 14089000 
State Family Flipchart (Counselling) for 
3 Welfare Printing Cost for 12.1.4 1 MAA Programme 72500 53.64 3889000 
Department, MAA Programme 
Pune 
Amount Rupees 3889000 
; National Iron Plus 1 NIPI Complaince Card 6700000 1.00 6700000 
State Family Se eats 
Welfare Initiative - Printing 2 | NIPI Register for ASHA 32500 30.20 981500 
A Department, of Compliance — 12.2. 3 | NIPI Register for School 35500 | 100.00 | 3550000 
p Cards & Reporting 
une Formats | 4 | NIPI Poster 171900 15.00 2578500 
Amount Rupees 13810000 
State Family 12.2.12 1 HBYS Module 11146 200.00 2229200 
2 HBYS Job Aids 11146 200.00 2229200 
||) Weare HBYC Printing 
Department, 3 HBYS Cards 11146 200.00 2229200 
Pune | 4 | HBYC Registers 11146 200.00 2229200 
Amount Rupees 8916800 
State Family 12.3.3 1 Printing of Family Planning 13023 400.00 5209200 
fe Welfare Printing of Family manuals, Guidelines, etc. 
Department, Planning Manuals (FP Flip Books). 
Pune 
Amount Rupees 5209200 
र 12.3.5 1 Family Planning Kit, Family 50000 1000.00 50000000 
Siete तवा Planning Fli 
Welfare Printing of Family grip F 
7 र Book,Compilation and 
Department, Planning Manuals द ी 
Bane making of Counselling Kit, 
BCS Card/Flash Cards 
Amount Rupees 50000000 
State Family 12.4.1 1 PE Kit 5998 350.00 2099300 
a Welfare Rashtriy Kishor 2 | PE Diary 38810 70.00 | 2716700 
Department, Swasthya Karykram 
Pune 
Amount Rupees 4816000 
State Family Weekly Iron Folic 12.4.2 1 | WIFS Card, Registers & 5292912 2.00 | 10585824 
Welfare Acid Reporting format 
Department, Supplimentation 
Pune Scheme 
Amount Rupees 10585824 
1 AFHC Register 1881 250.00 
ue Printing of AFHC- 2 | Client Register 1881 250.00 
10 Departnient AFHC Registers, 12.4.3 3 Outreach register 1254 200.00 6554000 
Pune : Reporting Formats | 4 | Opening stock register 1500 250.00 
5 AFHS Card 2493850 2.00 
Amount Rupees 6554000 
State Family 1 ANC Booklet of 20 Pages 1818000 20.00 36360000 
11 | Welfare RBSK Programme- | 1951 2 | 1000 Days Booklet of 177 3800 | 800.00 | 3040000 
Department, Printing of Booklets brs Pages for ANM & ASHA 
Pune 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६५/आरोग्य -७ 


2 १10102. Approx 
BI FMR ; Name of Item's / Proposed | Rate Per PP 
Name of Bureau Name of Scheme c Sr. i शि ji Amount in 
No. ‘ode Particular Quantity Unit In 
No. Rs. 
Rs. 
Amount Rupees 39400000 
State Family 12.5.4 1 Anganwadi Referral Cards 7092500 4.00 28370000 
12 | Welfare Printing of RBSK 2 School Health Cards 12600000 2.00 | 25200000 
Department, Cards & Registers 
Pune 
Amount Rupees 53570000 
State Family 
Printing of भे 
13 । etal Screening Cum 12.5.6 2 ill seek pelesn ieee 10419 | 300.00} 3125700 
Department, ‘ : Reporting Register 
Reporting Registers 
Pune 
Amount Rupees 3125700 
uf MCP Card 2743010 15.00 41145150 
Printing & 2 Vaccine Distribution 7000 150.00 1050000 
State Family Dissemination of Register 
14 Welfare Immunization 12.10.1 3 Vaccine Stock Register 3400 150.00 510000 
Department, Cards, Tally Sheets, cae | 4 | Vaccine Logistic Diary 28000 30.00 840000 
Pune Monitoring Forms, 5 Tally Sheets (Loose Papers) 3045744 0.50 1522872 
Etc ae RI Micro-Plan Survey 70943 45.00 3192435 
Register 
Amount Rupees 48260457 
Printing of Patient 12.15.1 
Referral Cards at 
PHC Level OPD Screening Register & 
at : 12.152 1 Confirmation Register 300 12884 197.00 2538148 
15 NCD, Mumbai Printing of Patient saa Pages 
Referral Cards at SC 
Level 
Treatment & Follow | 12.15.4 Treatment/Follow up 
09 Registaes 2 Register 300 Pages 12884 197.00 2538148 
Amount Rupees 5076296 
1 RNTCP Request Form for 
Examination - Annex 15A 1831760 शिन 1263914 
2 Referral Slip - Annex 15B 399082 0.55 219495 
3 Treatment Card - Annex 
15C 173200 2.10 363720 
pa | RNTCP Identity Card- 
Annex 15D 187925 8.00 1503400 
5 RNTCP PMDT Treatment 
Card - Annex 15E 56710 3.90 221169 
Printing Activiti 
16 RNTCP, Pune rinting Activities 12.13.2 जि RNTCP PMDT Treatment 
Under RNTCP Book 19678 10.585 208292 
7 Referral for Treatment 
Form - Annex 15G 123871 8.00 990968 
fs TB Notification Register- 
Annex 151 2686 0.55 1477 
| | TB Lab Register (100 
Pages)- Annex 15L 1420 92.70 131634 
RNTCP Laboratory Register 
10 (100 Pages) for CBNAAT 
and CDST 425 84.50 35913 
Amount Rupees 4939982 
Procurement of 1 Cardboard Box TYPE A 195750 50.00 9787500 
17 | RNTCP, Pune Sleeves and Drug 6.5.2 5 
Boxes Cardboard Box TYPE B 80995 80.00 6479600 
Amount Rupees 16267100 
State Family Printing of Labor 
Welfare Room Registers & 
18 Casesheets. 12.1.3 1 RCH Register 28724 160.01 4596000 
Department, 
LaQshya Related 
Pune aes 
Printing 
Amount Rupees 4596000 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः 


प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६५/आरोग्य -७ 


Ea 8100107. Approx 
FMR ; Name of Item's / Proposed | Rate Per PP रु 
Name of Bureau Name of Scheme c Sr. i जी Amount in 
EB ‘ode Particular Quantity Unit In 
No. Rs. 
Rs. 
Training Manuals for MO 
(Pages 140) 771 170.00 131070 
Training Manuals for 
State Family 2 | ANMs/ LHVs/ SNs (Pages 2694 | 170.00 457980 
Preconception, 140) 
Welfare 
19 Prenatal & 18.12 aus 
Department, , Training Manuals for 
pine Perinatal 3 ASHAs (Pages 70) 5990 90.00 539100 
Es Health Care Manual 339650 40.00 13586000 
5 Registers for Sub Centres 1120 200.00 224000 
| 6 | Flipchart for IEC 8500 90.00 765000 
Amount Rupees 15703150 


Total Amount Rupees: Thirty Four Crore Fifty One Lac Eighty Thousand Five Hundred Nine Only 


सदरची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे :- 


सदर छपाई साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू छपाई साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देश्ानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची 
जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६५/आरोग्य -७ 


३. 


4) 


qo) 


११) 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी 
कृती आराखडा सन २०१९-२० मध्ये लेखाशिर्ष बाबनिहाय घटकांतर्गत उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत राहून तसेच 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe ead (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची तसेच यासंदर्भात काही 


सेवा घ्यावयाची असल्यास ती नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, मुंबई व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


४. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६५/आरोग्य -७ 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907161147102417 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


J h Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 

a mM S 7 e [ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70fSbe589b29aaa447f5cdd15c98 

a mM ५ h 0 [ 26781 de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea18 
f6d46feab420783e12f260504f402b54de8c47 
h Vi 


Tadavi snl Samah Tade 
(ज.स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

सहसंचालक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

वरिष्ठ सल्लागार, पीपीपी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


-0 


२ 


AV 


to} 
| 


£493) 
कक. क. व. वक , मिती वा वा जव 


9 


(९ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


